उप अभियंता (स्था) यांची 
बदली/पदस्थापना. 
श्री. असिफ जि. बकालिया 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.९१(५) /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५/०५/२०२३ 


SIRT आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) (दोन) आणि कलम ४ (५) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या श्री.असिफ जिकरसेठ बकालिया, 
उप अभियंता(स्था), पत्तन उप विभाग, देवगड, जि. सिंधुदूर्ग यांची पदस्थापना विशेष बाब म्हणून श्री. गवळी, उप 
अभियंता(स्था) यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा-या सा. बां. उप विभाग, वडसा, जि. गडचिरोली या पदावर 
करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित नियंत्रण अधिका-यांना कळविण्यात येते की, श्री. बकालिया यांची पदस्थापना सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर करण्यात आली असल्याने श्री. बकालिया यांना संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन दिनांक 
३१/०७/२०२३ नंतर कार्यमुक्त करावे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५२५१५४७५७८३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PATIL ५0/॥॥॥ यमाला 
SACHIN या 
(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल -१/२ ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग/गडचिरोली 
४. किनारी अभियंता, सा. बां. मंडळ, बांद्रा, मुंबई 


शासन आदेशा, क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.९१ (५ )/सेवा-२ दि. २५/०५/२०२३ 


५. श्री. असिफ जिकरसेठ बकालिया, यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांच्या मार्फत. 

६. मा. मंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

८. निवडनस्ती(सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


